दिनांक १८ ते २२ मार्च, २०२४ या कालावधीत 
नवी दिल्ली येथे आयोजित अखिल भारतीय नागरी 
सेवा पॉवरलिफ़िंटग, वेटलिपफिटग व 
शरीरसौष्ठव स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्राचा 
संघ सहभागी होण्यासाठी होणाऱ्या खर्चास मंजूरी 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे-१४२४/प्र.क्र.३५/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- २१ मार्च, २०२४. 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक-१८/०३/ 
२०१९-२०/सीसीएससीएसबी, दिनांक ०५.०३.२०२४ 
२. महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.-अभानासे/पॉवरलिप्िंटग, 
वेटलिप्रिंटग व शरीरसौष्ठ /२०२३-२४, दि.१३.०३.२०२४ 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक-उपसंक्री/ 
अभानासे/२०२३-२४/२५७, दि.१५.०३.२०२४ 


शासन निर्णय :- 

दिनांक १८ ते २२ मार्च, २०२४ या कालावधीत नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा पॉवरलिफ़िंटग, वेटलिप्रिंटग व शरीरसौष्ठव स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये भाग 
घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा संघ निवडण्याकरिता सचिवालय जिमखाना, मुंबई येथे दि. १३ मार्च, 
२०२४ रोजी निवड चाचणी आयोजित करण्यात आली होती. या चाचणीमध्ये सहभागी झालेल्या अधिकारी 
व कर्मचा-यांची यादी सोबतच्या विवरणपत्र "क" प्रमाणे तसेच निवड चाचणीद्वारे निवडण्यात आलेल्या 
राज्याचा संघ विवरणपत्र "अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण शिबीर तसेच राज्याचा 
संघ सहभागी होण्यासाठी विवरणपत्र "ब" प्रमाणे होणाऱ्या रु.१,५४,०२५/- (रुपये एक लाख चौपन हजार 
पंचवीस रुपये फक्त) इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. या साठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांनी, खेळाडू/ 
प्रशिक्षक/व्यवस्थापक यांना दिनांक १५ ते १६ मार्च, २०२४ या कालावधीत प्रशिक्षण शिबिरासाठी व 
दिनांक १८ ते २२ मार्च, २०२४ या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दिनांक १६ मार्च, २०२४ (म.नं.) 
पासून कार्यमुक्त करावे व या खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय जिमखान्यास उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. 
संघातील प्रत्येक खेळाडूने व व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या अधिपत्याखाली काम करीत असतील त्या विभाग 
प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांची परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. 

४. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ 
मे,१९८९ व क्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ मधील तरतूदींनुसार संघातील 
खेळाडू, प्रशिक्षक व व्यवस्थापक यांची दि. १५ ते २२ मार्च, २०२४ (प्रशिक्षण शिबीर, स्पर्धा व प्रवास) या 
काळातील कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून समजण्यात यावी. तसेच त्यांच्या 
प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता व इतर भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित विभागाच्या/कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य 
लेखाशिर्षाखाली असणा-या अनुदानातून भागविण्यात यावा. तसेच, मुंबईबाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय 
असलेला प्रवास/दैनिक भत्ता व इतर सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- एलव्हीई- 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे-१४२४/प्र.क्र.३५/क्रीयुसे-२, 


१४८५/प्र.क्र.८३३/आ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, १९८९ व वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक -एलव्हीई- 


प्रत, 


१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये मंजूर करण्यात यावी. या सवलतीचा लाभ 
मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती असणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत 
मानद सचिव, सचिवालय जिमखाना यांनी दिलेले प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना 
कार्यासनात सादर करणे आवश्यक राहिल. 


५. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेशाच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या अहवालासोबत 
सादर करावे. तसेच शिल्लक राहील्यास, शिल्लक रक्‍कम उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, 
मुंबई यांना त्वरीत परत करण्यात यावी. 


६. यासाठी होणारा खर्च सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, १०४ 
क्रीडा व खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६) (०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत 
सहभाग (२२०४ १९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या Saya अर्थसंकल्पित तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


७. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा 
तपश्लील, विनियोग प्रमाणपत्र, परीक्षीतलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता 
करण्याच्या अटीवर विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३२२१२२१२१८३२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DNYANESHWAR ASARAJI 
D 


D N YA N E S H WA R aes = DNYANESHWAR ASARAJI AVHAD, C = 


IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
AS A RAJ | AV H A D MAHARASHTRA, OU = SCHOOL EDUCATION 

AND SPORTS DEPARTMENT 

Date: 2024.03.22 12:31:08 +05'30' 


(ज्ञानेश्वर आव्हाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग, पुणे 

३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 

४. जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 

६. महालेखापाल (लेखावअनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 
७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

८. वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्रालय,मुंबई. 

९. मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 
१०. संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 
११. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


विवरणपत्र अ 


दिनांक १८ ते २२ मार्च, २०२४ या कालावधीत नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल 
भारतीय नागरी सेवा वेटलिफ्टींग, पॉवरलिफ्टींग ब शरीरसोष्ठव स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या 
वेटलिफ्टींग, पॉवरलिफ्टींग ब शरीरसोष्ठव संघाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


क्र. | खेळाडूचे नाव व पदनाम विभाग/ कार्यालय 
पॉवरलिफ्ट 

g श्रोमती निलम सौरभ शुक्ला, अधिपरीचारीका | शासकोय वैद्यकोय महाविद्यालय व रुग्णालय, 

गोंदिया. 

२ | श्रीमती वर्षा माणिकराव शेळके, कार्यकारी अभियंता पेंच पाटबंधारे विभाग, नागपूर. 
सहा. अभियंता श्रेणी-२ 

३ | tt. सुमित यादवराव ताकसांडे टॉमा केअर सेंटर, शासकोय वैद्यकोय महाविद्यालय 
अधिपरिचारक व रुग्णालय, नागपूर. 


४ | श्री. सोमेश्‍वर मारुती आदोडे, कर सहायक  । राज्यकर सह आयुक्‍त, (GST प्रशा) यांचे कार्यालय, 
रायगड विभाग, बेलापूर. 


५ । श्री. मिलिद प्रभाकर पाध्ये, माळं ना.मे. लोखंडे महाराष्ट्र श्रमविज्ञान संस्था, डी.सी. 
रोड, परेल, मुंबई. 
६ | श्री. हनुमंत माधब खरात, लिपिक वनपरिक्षेत्र कार्यालय कर्जत (पूर्व), तालुका- कर्जत, 
जिल्हा- रायगड 
७ | St. गुलचंद रघुनाथ काकडे, बन परिक्षेत्र कार्यालय, कर्जत (पूर्व) तालुका कर्जत, 
नियतक्षेत्र वन अधिकारी अलिबाग वन विभाग. 
eT 


८ | श्री. आप्पासाहेब महादेव झंजे, कृषि अधिकारी | मु.पो. देवरुख, तालुका संगमेश्‍वर, जिल्हा 


'शरीरसौष्वा ||| 


९ | श्री. विशाल मोहन नांगरे, वरिष्ठ लिपीव शासकोय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मुंबई. 


१० | श्री. जितेंद्र पंढरीनाथ राऊत, प्रादेशिक न्याय सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, 
सहायक रासायनिक विश्लेषक नाशिक. 

११ | St. सुमित यादवराव ताकसांडे टॉमा केअर सेंटर, शासकोय वैद्यकोय महाविद्यालय 
अधिपरिचारक व रुग्णालय, नागपूर. 

१२ । श्री. हनुमंत माधव खरात, वनपरिक्षेत्र कार्यालय (वन्यजीव) तानसा, ता. शहापूर, 
लिपिक (खेळाडू/ प्रशिक्षक) जिल्हा- ठाणे. 

१३ | श्री. मिलिद प्रभाकर पाध्ये, माळ ना.मे. लोखंडे महाराष्ट्र श्रमविज्ञान संस्था, डी.सी. 

रोड, परेल, मुंबई. 


१४ | Sh. प्रथमेश धनंजय वर्तक, टिप्पणी सहायक । उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई. 
(व्यवस्थापक) 


विवरण पत्र "ब" 


दिनांक १८ ते २२ मार्च, २०२४ या कालावधीत नबी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल 
भारतीय नागरी सेवा वेटलिफ्टींग, पॉबरलिफ्टींग ब शरीरसोष्ठव स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या 
संघास कराव्या लागणाऱ्या खर्चाचा तपशील. 


9 असोसिएशनचे १, 
शरीरसौष्ठव असोसिएशनचे १ प्रतिनिधी / पंच यांना मानधन खर्च. 


थत राहिलेल्या पॉव ग असोसिएशनचे प्रतिनिधी, 
असोसिएशनचे प्रतिनिधी ब शरीरसोष्ठज असोसिएशनचे प्रतिनिधी / पंच यांना 
चहापान यावरील खर्च. 


प्रशिक्षण शिबीरासाठी प्रशिक्षक व खेळाडूंकरीता अल्पोपहार इत्यादि वरील 
खर्च.(१५५१००५२) 

निवड झालेल्या सवे स्पर्धकांसाठी दि. १४ ब १५ म 

प्रशिक्षण शिबीरासाठी प्रशिक्षकांचे मानधन. 


साहित्य खरेदीसाठी होणारा खच : 


LO 


Ae) 


र 
८ बेटलिफ्ट ग लूझ कॉशच्युम रु. १२००/- प्रमाणे. 
र 


१ वेटलिफ्टींग शूज रु. २५००/ 
१ जोड नि-रॅपस्‌ रु.५०००/- प्रमाणे (कॉमन किट) 


८ जोड वेटलिफ्टोग/पॉव रिस्ट बॅण्ड (कोबोब्रॅन्ड) रु. २००/- प्रमाणे. 


१ पॉवरलिफ्टींग बेल्ट रु. ३०००/- प्रमाणे. (कॉमन किट) 
५ पोझोग ट्रंक (Posing Trunk) रु. ५००/- प्रमाणे. 


१७ | ५ टॅनिंग क्रोम रु. ५००/- प्रमाणे. २५०० 
१७ | प्रथमोपचार व किरकोळ खर्चे. १००० 


|| 'एकूण रुपये : एक लाख चोपण्ण हजार पंचवीस फक्त १,५४,०२५/- 


विवरणपत्र - क 


दिनांक १८ ते २२ मार्च, २०२४ या कालावधीत नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल 


भारतीय नागरी सेवा वेटलिफ्टींग, पॉवरलिफ्टींग ब शरीरसौष्ठव स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र 
शासनाच्या, पॉवरलिफ्टींग, वेटलिफ्टींग ब शरीरसोष्ठव संघाची निवड करण्यासाठी दिनांक १३ मार्च, २०२४ रोजी 
निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले अधिकारी कर्मचारी खेळाडूंची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


अ.क्र. | खेळाडूचे नाव व पदनाम विभाग/ कार्यालय 

g श्रीमती निलम सोरभ शुक्ला, शासकोय वैद्यकोय महाविद्यालय व रुग्णालय, गोंदिया. 
अधिपरीचारीका 

२ श्री. विशाल मोहन नांगरे, शासकोय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मुंबई. 
वरिष्ठ लिपीक 

3 श्री. मिलिद प्रभाकर पाध्ये, माळं ना.मे. लोखंडे महाराष्ट्र श्रमविज्ञान संस्था, डी.सी. रोड, परेल, 

मुंबई. 
डु श्री. हनुमंत माधव खरात, लिपिक । वनपरिक्षेत्र कार्यालय कर्जत (पूर्व), तालुका- कर्जत, जिल्हा- 


रायगड 


ण श्री. जितेंद्र पंढरोनाथ राऊत, प्रादेशिक न्याय सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, नाशिक. 
सहायक रासायनिक विश्लेषक 

६ श्री. सुमित यादवराव ताकसांडे ट्रॉमा केअर सेंटर, शासकोय वैद्यकोय महाविद्यालय व रुग्णालय, 
अधिपरिचारक नागपूर. 

७  । श्री. यशवंत नारायण तावडे, वस्तू ब सेवा कर भवन, अ विग, माझगांव, मुंबई. 
राज्यकर निरिक्षक 

८ श्री. सोमेश्‍वर मारुती आदोडे, राज्यकर सह आयुक्‍त, (GST प्रशा) यांचे कार्यालय, रायगड 
कर सहायक विभाग, बेलापूर. 

९ श्रीमती वर्षा शेळके, कार्यकारी अभियंता पेंच पाटबंधारे विभाग, नागपूर. 
सहा. अभियंता श्रेणी-२ 

१० | श्री. आप्पासाहेब महादेव झंजे, मु.पो. देवरुख, तालुका संगमेश्वर, जिल्हा । 
कृषि अधिकारी 

११ | श्रो. राव प्रभाकर पाटील, लिपिक । जिल्हा व सत्र न्यायालय, औरंगाबाद -- ४३१ ००१. 

१२ | श्री. प्रथमेश धनंजय वर्तक, उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई. 
टिप्पणी सहायक 

१३ | SIT. गुलचंद रघुनाथ काकडे, वन परिक्षेत्र कार्यालय, व पूर्व) तालुका कर्जत, अलिबाग वन 
नियतक्षेत्र बन अधिकारी विभाग. 

१४ | श्री. सतीश ना. सोनवाने, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा.कक्ष अधिकारी 

१५ | श्री. रामचंद्र स. गावडे, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, म.रा. मुंबई-१ 
वरिष्ठ लिपिक 


Digitally signed by DNYANESHWAR ASARAuJI 


D N Y A N E S H WA R ON cA टी ॥ roe: C= 
ASARAuJI AVHA | 


MAHARASHTRA, OU = SCHOOL EDUCATION 
AND SPORTS DEPARTMENT 
2024.03.22 12:31:30 +05'30 


( ज्ञानेश्‍वर आव्हाड ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


